सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता कुणबी 
समाजोन्नती संघ, मुंबई यांच्या मुलुंड येथील 
कुणबी विद्यार्थी वसतीगृह (कुणबी भवन) 
इमारत बांधकामाकरिता निधी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वगृयो-२०२२/प्र.क्र.२०/योजना-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मुंबई-४०००३२. 
दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३. 


१) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वसती २०२१/ 
प्र.क्र.०९ /संस्था( वसतीगृहे), दि.२९.०७.२०२१ 


प्रस्तावना -: 

शतक महोत्सव साजरा केलेल्या संपूर्ण कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी- सिधुदुर्ग या 
जिल्हयात बहुसंख्येने असलेल्या नागारा कुणबी बांधवांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक अर्थात त्यांच्या 
सर्वागिण विकास करण्याचे ध्येय समोर ठेऊन कुणबी समाजांती संघ या समाजिक संस्थेची स्थापना दि. 
०५.१०.१९२० साली मुंबई झाली. या सामाजिक संस्थेला मौजे मुलुंड, ता. कुर्ला येथे सर्वे २१-१२३ हा ५०८.२५ 
चौ. मी. भूखंड शासनाकडून मिळालेला आहे. सदर भुखंडावर असे विद्यार्थी वसतीगृह (कुणबी भवन) इमारतीचे 
बांधकाम सुरु झालेले आहे. सदर बांधकामाकरिता झासन निर्णय क्र. वसती २०२१/प्र.क्र ०९/संस्था (वसतीगृहे), 
दि.२९.०७.२०२१ अन्वये वित्त विभागाने रू. ५.०० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व 
विकास महामंडळाला परत करण्यात येईल, या परतफेडीच्या अटीच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. सदर निधी महामंडळास दि.८.२.२०२२ चा ज्ञापनाद्वारे प्रतिपूर्ती करण्यात आला 
आहे. सदर कुणबी विद्यार्थी वसतीगृहास अधिक निधी वितरण करण्याची बाब त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई यांच्या मुलुंड येथील कृणबी विद्यार्थी वसतीगृह, कुणबी भवन इमारतीसाठी रु. 
७.०० कोटी इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध करून देण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२ सदर निधी तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळाकडील उपलब्ध निधी मधून परतफेडीच्या अटीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात यावा, याबाबत 
पुरवणी मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात येईल. 

०३. कुणबी समाजोन्नती संघाने सदर वसतीगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
बांधकाम नियमावली प्रमाणे तसेच शासनाच्या प्रचलित आदेशाप्रमाणे करावे महामंडळाने याबाबतचा आवश्‍यक 
तो करारनामा इ. संस्थेकडून करून घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वगृयो-२०२२/प्र.क्र.२०/योजना-५ 
०४. हाशासन निर्णयवित्तविभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७/व्यय-१४ दि.०८.०२.२०२३ अन्वये देण्यात 
आलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१७१७५९०४७९३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्ययात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARENDRA WAMAN AHER - 


(नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,मंत्रालय, ममुंबई. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई. 
६. अध्यक्ष, कुणबी समाजोन्नती संघ,मुंबई 
७. महालेखापाल (ले व प), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल (ले.प.), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 
९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई/ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
११. वित्त विभाग (कार्या-व्यय-१४/ अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१३. कार्यासन-१४१३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


